पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 
मुंबई/पुणे/ कोल्हापूर पदावरील न्यायीक 
अधिकारी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२२/प्र.क्र.११७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ मे, २०२२. 
शासन ज्ञापन - 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक ०६.०४.२०२२ रोजीच्या सर्वसाधारण बदली-२०२२ 
आदेशान्वये खालील कोष्टकात नमूद न्यायीक अधिकाऱ्यांची पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण 
पदावरुन त्यांच्या नावासमोर नमूद पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. सबब, संबंधित 
अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र  नावव सध्या धारण करीत असलेले पद नियुक्‍ती झालेले ठिकाण व पद 
णि श्री. मनिष नानाभाऊ फटांगरे, पीठासीन | वरीष्ठ दिवाणी न्यायाधीश , परभणी 
अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, मुंबई. 
2 | श्री. शिरीष सुधाकर सहख्रबुध्दे, । कामगार न्यायालय, औरंगाबाद. 
पीठासीन अधिकारी, शाळा 
न्यायाधिकरण, पुणे. 

३ श्री. अवधूत गजानन देशींगकर, | वरीष्ठ दिवाणी न्यायाधीश, मलकापूर, 
पीठासीन अधिकारी, शाळा | बुलढाणा. 

न्यायाधिकरण, कोल्हापूर. 


२. याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्यात यावी. 


लि सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०५२३१३०५४५८६२१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 
DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


(दीपक होलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२२/प्र.क्र.११७/प्रशा-२ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई./पुणे/कोल्हापूर 

3. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, मुंबई./पुणे/कोल्हापूर चंद्रपूर 
७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 


प्रत, (माहितीस्तव) 


१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी. 
२. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
३. 

४. निवडनस्ती. 


सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


